नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात 
अधिसुचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा 
पुरविण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३३)/का-१४११, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दि. १४ मार्च, २०२४ 
वाचा :- १) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१४११, दि.२८ मार्च, 2022, 

२) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.२९ मार्च, २०२२, 

३) शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकिर्ण-२०२१/प्र.क्र.३६/का-१४११, दि.७ जुले, २०२२, 

४ शासन निर्णय नियोजन विभाग क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करण्यासाठी 
"महानगरपालिका क्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे" व "नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत क्षेत्रात 
नागरी सेवा व सुविधेची कामे या योजनांना वाचा येथील अनुक्रमांक (9) येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात आली असून त्याअंतर्गत करावयाच्या कामांसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधील परिच्छेद क्र. (2.8), ३, ४ व ७ येथील तरतुदींमध्ये 
वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आली होती. तथापि, वाचा येथे 
नमूद अनुक्रमांक (३) येथील शासन निर्णयान्वये करण्यात आलेल्या सुधारणा रद्द करुन वाचा येथे नमूद 
अनुक्रमांक (१) येथील शासन निर्णयामधीळल तरतूदी वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये 
पुनःस्थापित करण्यात आल्या आहेत. वाचा येथे नमूद अनुक्रमांक (x) येथील शासन निर्णयातील तरतुदी 
विचारात घेऊन सोबत जोडलेल्या यादीतील विकास कामांना शासन मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

"नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या परिक्षेत्रात नागरी सेवा व सुविधेची कामे करणे 
(नगरपालिका/नगरपंचायत/नगरपरिषद)" या योजनेअंतर्गत शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, 
२०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार करमाळा व कुर्डूवाडी नगरपरिषद अंतर्गत सोबत दिलेल्या परिशिष्टामध्ये 
नमूद केलेल्या रू. १५.०० कोटी एवढ्या किमतीच्या कामांची थेट शासन स्तरावरून निवड करण्यात आली आहे. 
सदर कामांसाठी कार्यान्वयीन यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग राहील. 

२. शासन निर्णय, नियोजन विभाग दिनांक २८ मार्च, २०२२ मधील परिच्छेद ३(ब) नुसार उपरोक्त कामांना 
संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणा यांनी तांत्रिक मान्यता व जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याची कार्यवाही करावी. प्रशासकीय मान्यता परिशिष्टातील रकमेच्या मर्यादेत असल्याची दक्षता 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांनी घ्यावी. 

३. शासन निर्णय नियोजन विभाग क. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.५९/का-१४११, दि.२२ नोव्हेंबर, २०२३ 
अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार सोबतच्या परिशिष्टातील कामांसाठी प्राप्त होणारे अनुदान वितरीत 
करण्याकरिता जिल्हाधिकारी, सोलापूर यांच्या नावे स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यात यावे. बँक खात्याचा 
तपज्ीील (IFSC कोड व खाते क्रमांक) नियोजन विभाग सादर करावा. त्यानंतर सदर निधी उक्त बँक 
खात्यामध्ये सोबत जोडलेल्या परिशिष्टाप्रमाणे उपलब्ध करुन देण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३३)/का-१४११, 


४. या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या कामांसाठी जिल्हाधिकारी, सोलापूर / कार्यान्वयीन 
यंत्रणा सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांनी संदर्भ क्र. (१) व (४) येथील शासन निर्णयामधील अन्य सर्व अटी व 
शर्तीचे पालन करावे. 
५. सदर कामांवर होणारा खर्च मागणी क्र.ओ-९, मुख्य लेखाशीर्ष-३६०४ स्थानिक संस्था व पंचायत राज 
संस्था यांना नुकसानभरपाईच्या व अभिहस्तांकीत रकमा देणे, (०१)(०२) नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 
(नगरपालिका/नगरपरिषद/नगरपंचायत) सहायक अनुदान (३६०४ १०१८) (कार्यक्रम), ३१, सहायक अनुदान 
याखाली सन २०२३-२४ करिता उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१५३०३०३४१६ असा आहे. हा seal डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
C H A R U S H | LA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING DEPARTMENT, 
2.5.4.20=b99d7dca0e63be 1 bd 1b7158b9523537dcc1d46bc807768647a9ed4f 
£3816ecf3, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
D EVE N D RA H A D H A RI serialNumber=A7SE4CF904B78F2AE0S 1843EA 1BA6106A393C2B0CF60FEO3C 
U 945913B2BAE935F, cn=CHARUSHILA DEVENDRA CHAUDHARI 
Dai 


ite: 2024.03.14 15:39:29 +05'30' 


(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, 
२. जिल्हाधिकारी, सोलापूर, 
३. मुख्याधिकारी, करमाळा/कुर्डूवाडी नगरपरिषद, जि. सोलापूर, 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, सोलापूर, 
५. मा. उप मुख्यमंत्री(वित्त व नियोजन) महोदयांचे उप सचिव, 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई/नागपूर, 
७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), मुंबई/नागपूर, 
८. संचालक, लेखा व कोषागार, मुंबई, 
९. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई, 
१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, सोलापूर, 
११. कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर, 
१२. वित्त विभाग, व्यय-८/कोषा प्रशासन-५/अर्थसंकल्प-१६, मंत्रालय, मुंबई, 
१३. निवड नस्ती (का-१४११), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३३)/का-१४११, 


झासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२४/प्र.क्र.१८(३३)/का-१४११, दि.१४/०३/२०२४ सोबतचे परिशिष्ट, 


करमाळा व कुर्डूवाडी नगरपरिषद, जि.सोलापूर रु १५.०० कोटी 


अ.क्र कामाचे नाव रक्‍कम (रु.लाख) 
करमाळा नगरपरिषद ता.करमाळा 

ia करमाळा नगरपालिका हद्दीत महात्मा फुले चौक (पुतळा) ते शासकीय विश्रामगृह १५०.०० 
(सात विहीर) रस्ता मजबुतीकरण करणेव स्ट्रीट लाईट बसविणे. 

२  । दत्त मंदिर (विकास नगर) ते नवीन न्यायालय इमारत रस्ता, मेन रोड व शहरांतर्गत ४०.०० 
रस्त्यावर स्ट्रीट लाईट बसविणे. 

३ | आय.सी.आय.सी.आय.बक ते जुनी लाकडी मिळ फंड गल्ली (जुना बायपास) रस्ता १५०.०० 
मजबुतीकरण करणे. 

४ ।करमाळा नगरपरिषद हद्दीत अभ्यासिका बांधणे. ५०.०० 

५ | गट नं.३७८ कत्तलखाना रोड (जुना नगर रोड) बेग HOR दफनभूमी वाल कंपाऊंड ३०.०० 
बांधणे. 

६ । माजी सैनिक कारगिल भवन वॉल कंपाऊंड बांधणे व सुशोभिकरण करणे. ३०.०० 

७ ।रा.मा.६८ ते आण्णासाहेब जगताप हायस्कुल रस्ता मजबुतीकरण करणे. १००.०० 

८ | दुधे हायग्नोस्टिक सेटर ते आण्णासाहेब जगताप हायस्कुल रस्ता मजबुतीकरण ५०.०० 
करणे. 

कुडूवाडी नगरपरिषद ता.माढा 

९ । टेंभुर्णी रोड येथील बेंद ओढ्यावर पुल बांधणे. ९०.०० 

ia o | करमाळा रोड येथील संजयमामा शिंदे विद्यालय ते ब्रीच कार्नर पर्यंत कनॉल गटार १२०.०० 
बांधणे. 

।_११_ | पाणी पुरवठा केंद्र येथे सौरऊर्जा पॅनल बसविणे. २००.०० 

१२ | कुडूवाडी शहरामध्ये आवऱ्यक त्या ठिकाणी स्ट्रीट लाईट बसविणे. ८०.०० 

१३ | राजमाता अहिल्यादेवी होळकर पुतळा परिसर सुशोभिकरण करणे. ४०.०० 

१४ । लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे पुतळा परिसर सुशोभिकरण करणे. ४०.०० 

१५ | कुडूवाडी नगरपरिषद हद्दीत आव्यक त्या ठिकाणी काक्रीट रस्ते करणे. २००.०० 

१६ । माढा रोड येथील व्यापारी गाळ्यांचे नूतनीकरण करणे. १३०.०० 

एकूण १५००.०० 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


